सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे तांत्रिक 
गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन/अधिकच्या 
तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४२/उद्योजकता, 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा: 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/ ५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/ कौडल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र जा.क्र. 
मरोकौविमं / का-१/ मान्यता विभाग/२०२१-२२/ १५१, दि.३१ जानेवारी, २०२२ 

५) कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/कौशल्य-२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 

६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.बैठक/ 
का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१ मार्च, २०२३ 

७ संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.का. क्र.०१/ 
मान्यता/ २०२३/८९८, दि.२१ जुले, २०२३ व पत्र क्र.का. क्र.०१/ मान्यता/ २०२३/९८२, 
दि.०७ ऑगस्ट, २०२३ 


प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार करता 
अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यासाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी (अऑँड-ऑन 
कोर्से. कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार व 
स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असणा-या व्यवसाय शिक्षणाची 
गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली सन १९८६ मध्ये 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची (सध्याचे नाव महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४२/उद्योजकता 


प्रशिक्षण मंडळ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व स्वयंरोजगार या उद्दिष्टपूर्तीसाठी 
व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. औद्योगिकीकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, 
सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच वाढ 
करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ महिने, १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंशाकालीन व 
पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत आहेत. सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी इच्छुक 
खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून मंडळाकडे पात्र संस्थेची 
शिफारस करण्यात आली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत 
करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र. ७ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात आली 
आहेत. त्यानुसार सन २०२३-२४ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे 
तांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था/ अधिकच्या तुकडयांना 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास इच्छुक 
असलेल्या खाजगी शौक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाननी महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आवश्‍यक मानकांची पूर्तता 
करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे “तांत्रिक” गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबतची 
शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये जोडण्यात 
आला असून, सदर संस्थांना सन २०२३-२४ पासून मंडळाचे तांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 
नवीन संस्थेत नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संबधित कार्यालये 
यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी 
संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. 
तसेच त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४२/उद्योजकता 


३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि नकाशा मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत आहे. 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यथित तत्वावर मान्यता fest असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेशा घेतलेल्या 
विद्यार्थ्याना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 

५. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित 
करण्यासाठी गठीत समितीच्या शिफारशीनुसार निर्धारित करण्यात आलेले प्रशिक्षण शुल्क उक्त 
संस्थांना लागू राहील. निर्धारित केलेल्या प्रशिक्षण शुल्कापेक्षा अधिकच्या प्रशिक्षण शुल्काची आकारणी 
करता येणार नाही. 


६. सदर अभ्यासक्रमांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्‌ृअनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही . 


७. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधीळ अभिलेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


८.  *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” अश्या सूचना HoH 
संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर 
तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौशल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. संस्थेने 
पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव व 
सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 


९. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/ व्यशि-४, दि.१६ जानेवारी, २०१३ अन्वये, आवश्‍यक ती अनामत रक्कम रोखीने 
चलनाद्वारे अथवा बँक गॅरटीच्या स्वरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, मंडळाचे पत्र 
क्र.बेठक/का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१.०३.२०२३ नुसार मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे अनामत 
रक्कम मंडळाच्या बचत बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थेने भरणे आवश्‍यक 
राहील. 

१०. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४२/उद्योजकता 


११. 


संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 


पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे Was ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, 3 व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 
स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध) अधिनियम, २०१३” लागू राहील. 


१२. 


मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा सदर 


अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास सदर 
संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मान्यता 


प्रक्रिया नव्याने करणे आव्यक राहील. 


१३. 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 


अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 
अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


१४. 
१५. 


संस्थेकडून आभासी वर्गाची (Virtual Classroom) निर्मिती करण्यात यावी. 
संस्थेकडून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्याचे सिध्द झाल्यास सदर संस्थेची मान्यता 


रद्द करण्यात येईल. 


१६. 


मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 


प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ठाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०९२०१८१८४०७००३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे हा XT T चे राज्यपाल ww यपा ल याच्या च्या आदेशानुसार देशा नु सा र्‌ व नावाने वा ने र Digitally signed by SHRINIVAS JAGANNATH SHASTRI 
S H R | N | VA S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=562¢9a4a273 12e1de46dbbd470c2f1a3e466d159 
JAGANNATH पाळ 
नाश; ri 
INumber=C02F19AC7E7AB3A50D817C95CF483E3322 
9CFOCBB03283B175900630F81D2337, SSHRINIVAS 
H A ग | JAGANNATH SHASTRI 
ite: 2023.09.20 18:20:51 +05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कौ.रो.उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. अपर मुख्य सचिव, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 


मुंबई. 


. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 


४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 


. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ 


अमरावती/नागपूर (GASH, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
यांच्यामार्फत ) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४२/उद्योजकता 


६. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत). 

७. संबंधित संस्था. (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 
यांच्यामार्फत). 

८. निवडनस्ती (उद्योजकता). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२३/प्र.क्र.४२/उद्योजकता, दि.२० सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे "प्रपत्र a 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या 


संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 
(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी च्य 
अ.क्र. । विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार 
वाढकरिता) 


अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रीशिअन, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


नाशिक |।जळगाव श्री SoH महाराज शैक्षणिक व क्रोडा मंडळ संचलित fean कौशल्य विकास संस्था, 

rt यावल, गट नं ४५ प्लॉट नं ४७, फैझपूर रोड, गणेश नगर, ता.यावल जिल्हा -जळगाव 
४२५३०१ 

औरंगाबाद |जालना महाविष्णु ग्रामिण विकास व शैक्षणिक बहुउद्येशिय संस्था संचलित ओम साई कौडल्य 

1 ee विकास संस्था पारध भोकरदन जिल्हा-जालना ४३१११४ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -सी. सी. इन बांधकाम पर्यवेक्षक (कन्स्ट्रक्कान सुपरवायझर), पूर्णवेळ, कालावधी - एक वर्ष 
औरंगाबाद |बीड शिवसाई प्रतिष्ठान संचलित शिवालय स्कील व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, HSH नगर, 
बीड ता. जि.बीड -४३११२२(संस्था कोड २१०३३१) 


औरंगाबाद |उस्मानाबाद (प्रज्ञा श्रमण सारस्वतीचार्य देवनन्दीजी जेन बहुदेशिय समाज सेवा संस्था, संचलित मदर 
कांचन कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र यशवंत नगर, बार्शी नाका उस्मानाबाद 
893409 
क 


औरंगाबाद |उस्मानाबाद ।तेजस्विनी बहुउददेशीय सामाजिक संस्था संचलित श्री. सिध्देश्वर कोशल्य विकास केंद्र, 
3 बालाजी नगर, dell रोड, शेकापूर ण्यात वोट 

बालाजी नगर, बेबंली रोड, शेकापूर ता. जि. उस्मानाबाद ४१३५०१ 
४ 


नाशिक ।|जळगाव निदा मल्टीपर्पस फौंडेशन निदा परा मेडिकल व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भडगाव जिल्हा 
जळगाव ४२४१०५ 


Page 1 of 3 


२ 
२ 
२ 


नविन संस्था 
०२ 


अभ्यासक्रम संकेतांक- ३०४२०२ 


vi . | * 
कंग | | 
a (अ | 


कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.४२/उद्योजकता, दि.२० सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे "प्रपत्र -अ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी aa 
अ.क्र. । विभाग मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
वाढकरिता) 
औरंगाबाद ।|हिंगोली ज्ञानवेद बहु उद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित स्वर्गीय लिंबाजी बांगर कौडल्य विकास ।|।नविन संस्था 
संस्था प्लॉट नं.३ साईनगर औंढा रोड हिंगोली ४३१५१३ 


नाशिक ।जळगाव द्वारका Shean संचलित आदित्य टेक्निकल कौड़ाल्य विकास संस्था यावल गट नं.२९६ ।नविन संस्था 
६ प्लॉट नं १५ ,२६,२७ सुनोडा रोड मस्कावद ता.रावेर जिल्हा-जळगाव ४२५५९२ 


औरंगाबाद |उस्मानाबाद |प्रबोधन समाजिक संस्था व HIST मंडळ संचलित प्रज्वल कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था मु.पो.राजुरी ता.जिल्हा उस्मानाबाद 


अमरावती |बुलढाणा श्री संत सेना महाराज बहुउद्देशीय संस्था श्री संत गजानन महाराज व्होकेशनल ट्रेनिंग सेटर 
एकलारा बनोदा संग्रामपूर जिल्हा बुलढाणा 
औरंगाबाद |बीड सिद्धनाथ प्रतिष्ठान संचलित आदर्श कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
र्ल केंद्र,केंद्रेवाडी,ता.अंबाजोगाई,जिल्हा-बीड 
औरंगाबाद [ats स्वामी विवेकानंद बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित स्वामी विवेकानंद कौशल्य नवीन संस्था 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण सेंटर,एकनाथ नगर ,जिल्हा-बीड 


औरंगाबाद जालना जगदेश्वरी ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान संचळित सिहगड स्कील डेव्हळपमेट ट्रेनिंग नवीन संस्था 
इन्स्टिट्यूट वडाळा ता.जाफ्राबाद जिल्हा -जालना 


Page 2 of 3 


कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२२३/प्र.क्र.४२/उद्योजकता, दि.२० सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे "प्रपत्र a 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे / जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट-तांत्रिक गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी aa 
अ.क्र. । विभाग जिल्हा मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 
वाढकरिता) 
१२ (औरंगाबाद जालना मानसी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित मानसी स्कील डेव्हलेप्मेट इन्स्टिट्यूट नवीन संस्था 
इदेवाडी ता.जि.जालना 
३ 
गोंदिया 


| ३ अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन अँग्रीकल्चरल इंजिनिअरींग, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक- ३०५४०३ 


नागपूर साई शिक्षण संस्था संचलीत हर्ष पॅरामेडीकल व्होकेडानल ट्रेनिंग सेंटर, शिशु विद्याजवळ, | जुन्या संस्थेत 
गोंदिया रोड, आमगांव, ता.आमगाव, जि. गोंदिया- ४४१९०२ (संस्था कोड 330323) नवीन अभ्यासक्रम ०२ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन बॉइलर अटेंडंट, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेतांक -३०३४३३ 


औरंगाबाद |बीड मयूरराज बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचालित श्री कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण |।जुन्या संस्थेत 
ट्रेनिंग, धाकटी पंढरी, जालना रोड, बीड (संस्था कोड- २१००५८) नवीन अभ्यासक्रम ०२ 


Page 3 of 3 


